ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी 
विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) ब वर्ग दर्जा प्राप्त 
तीर्थक्षेत्रांतर्गत काम पूर्ण झालेल्या कामांचा निधी 
वितरीत करणेबाबत. 

(जिल्हा परिषद, अमरावती) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२४/प्र.क्र.१/यो-११ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: २० फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: 
१) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.तीर्थवि.२०२२/प्र.क्र.१२२/यो-६,दि.३१.०३.२०२३. 
२) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. अमरावती यांचे क्र.जिप/बांध/ळेखा/८३५८/२०२३, 
दि.२८.१२.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना: 
ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) योजनेंतर्गत 


उपरोक्त शासन निर्णय क्र.१ अन्वये अमरावती जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र ज्वालामुखी देवी भवानी संस्थान 
हिंगलासपुर ता. नांदगाव खंडेश्वर, श्री जटेश्वर संस्थान कोहळा ता. नांदगाव खंडेश्वर व महादेव हनुमान 
मंदिर संस्थान ता. नांदगाव खंडेश्वर या ब वर्ग तीर्थक्षेत्रास अनुक्रमे रु.१.५०कोटी, रु.१.५०कोटी व 
रु.२.००कोटीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येवून १०% प्रमाणे अनुक्रमे रु.१५.००लक्ष, रु.१५.००लक्ष व 
रु.२०.००लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला होता. त्यानुसार संदर्भ HQ अन्वये प्राप्त 
प्रस्तावानुसार सदर निधी खर्च झाल्याचे कळवून उर्वरीत निधी मागणी रु.४५०.०० लक्ष केली असून सदर 


निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय:- 
ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६) ३१-सहायक 


अनुदान या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण रु.१५०००.०० लक्ष इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्पीत निधीतून जिल्हा परिषद, अमरावती 
यांच्याकडून संदर्भिय पत्र क्र.२ नुसार प्राप्त देयकांच्या माहितीनुसार उर्वरीत रु.४,५०,००,०००/- ( रुपये 
चार कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांना 


वितरीत करण्यात येत आहेत. सोबत देयकांचे विवरणपत्र जोडले आहे. 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी सदर निधी वितरीत करताना 
संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


३. सदर अनुदान मागणी क्र.एल-०३ "२५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम-१९६- 
जिल्हापरिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (co) (०८) ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या 
विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (2494 २५६६) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) (दत्तमत) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा व त्याच 
ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


8, वरीलप्रमाणे ज्या कामाच्या प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, तो त्याच कामावर 
तात्काळ खर्च करून, सदर सहायक अनुदानाच्या विनियोजनासंबधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे, 
महालेखापाल कार्यालय, मुंबई व ग्रामविकास विभागास पाठविण्यात यावी. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये अटीची व शर्तीची पूर्तता करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२०१२५२५१६२२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KALU eee 


MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e4 
50b5 1a9e92eede8c323934f82edb538d3b 
20, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8C5DO0F275C3D9A21DBO7F 


VALVI 201 
(का.गो. वळवी) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य मलबार हिल, मुंबई, 
२ मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
8) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
५) विभागीय आयुक्त, आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
६) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 
८) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
१०) नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) वित्त विभाग (व्यय १५, अर्थसं १६, अर्थसं १७) HATHA, Hag ३२. 
१२) कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (का.यो-११), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय तीर्थक्षेत्राचे नाव 


क्रमांक व दिनांक 


श्री क्षेत्र ज्वालामुखी 
देवी भवानी संस्थान 
हिगलासपुर 

ता.नांदगाव खंडेश्वर 


प्र.क्र.१२२/ यो-६, 
दि.३१.३.२०२३ 


श्रीक्षेत्र जटेश्वर 
संस्थान, कोहळा 
ता.नांदगाव खंडेश्वर 
जि. अमरावती 


प्र.क्र.१२२/ यो-६, 
दि.३१.३.२०२३ 


महादेव हनुमान 
मंदिर, कांजना 
ता.नांदगाव खंडेश्वर 
जि. अमरावती 


प्र.क्र.१२२/ यो-६, 
दि.३१.३.२०२३ 


विवरणपत्र 


कामाचे नाव 


१. पोच रस्ता बांधकाम 
करणे. 

२. वाहनतळ पेव्हिंग ब्लॉक 
सह बांधकाम करणे. 


प्रशासकीय 
मान्यता रक्‍कम 
(रु. लक्ष) 


लक्ष) 


वितरीत 
रक्‍कम (रु. 
लक्ष) 


२. वाहनतळ पेव्हिंग ब्लॉक 
सह बांधकाम करणे. 

१. महादेव मंदिर 
भक्तनिवास बांधकाम करणे. 


२. हनुमान मंदिर 
भक्तनिवास बांधकाम करणे. 


५०.०० ५.०० 
१००,०० 90,00 
900,00 90,00 


0... 


